अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या 
अधिपत्याखालील पुरवठा आयुक्त कार्यालय, मुंबई व 
संचालनालय नागरी पुरवठा (गो/वा) मुंबई 
कार्यालयातील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे 
समायोजन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : आस्थाप्र-१८२२/प्र.क्र.७२/ना.पु.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा : 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप्र-१८२२/प्र.क्र.9२/ना.पु.१२, दि.२३.०५.२०२३. 


उपरोक्त दि.२३.०५.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 


विभागाच्या अधिपत्याखालील पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई व संचालनालय, नागरी पुरवठा 


(गो/वा) मुंबई कार्यालयांतील कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांचे समायोजन करण्यात आले आहे. 


२. सदर शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” मध्ये नमुद अनुक्रमांक १९ मधील श्री.बा.व्य.भातलोंढे 


यांची समायोजनानंतरची पदस्थापना “वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय” याऐवजी “नियंत्रक, 


शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा मुंबई” असे वाचण्यात यावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक AD महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१५१११८५५७००६ असा आहे. हे शासन 


शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHITAL ANAND RAMTEKE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 

H | TA | A N A N D SUPPLY AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=250b23140177F1b91b8d23d0003fea6 15e62e9fa665cd65 
¢d822d17139dee73b, 


pseudonym=6E8363396B2786A7F9280A0F6B79E9C7BCOE7B56, 
seria INumber=7D5A263499F325CA90E9E04FA83D69E04FDSCB75 
F96BB3FC42610EB9D879192B, cn=SHITAL ANAND RAMTEKE 
Date: 2023.09.15 11:21:20 +05'30° 


(शितल रामटेके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) मा.मंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 
२) मा.राज्यमंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 
३) विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आस्थाप्र-१८२२/प्र.क्र.9२/ना.पु.१२ 


४) महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता /ळेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
५) महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
६) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उपसचिव. 
७) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
) 
) 


८) सर्व सहसचिव/उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

९) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

qo) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

११) नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई. 

१२) उपसंचालक पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 

93) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अ.ना.पु.वग्रा.सं.वि., मुंबई. 

१४ सर्व जिल्हाधिकारी. 

१५) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा) 

१६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई. 

१८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१९) प्रबंधक, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 

२०) ग्राहक कल्याण सल्लागार समिती, मुंबई. 

२१) सचिव, राज्य अन्न आयोग, मुंबई. 

२२) उप संचालक, नागरी पुरवठा (गोदाम/वाहतूक), मुंबई. 

२३) वित्त विभाग ( व्यय-१०, आपुक कक्ष,वित्तीय सुधारणा,सेवा-९,अर्थसंकल्प- ११), मंत्रालय, मुंबई. 
२४) कार्यासन नापु-१५, ग्रासं-२, ग्रासं-३, ग्रासं-४, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
२५) निवडनस्ती, ना.पु.१२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


